गोंदिया जिल्हा नियोजन समितीवर 
विशेष निमंत्रित सदस्याची नियुक्ती 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२३/प्र.क्र. २/का-१४८१-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २० जानेवारी, २०२३. 


पहा :- 9) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ 

२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, २००० 

३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, गोंदिया यांचे पत्र 

क्र. जिनिस/स.सं.अ.-१/जिवायो/२०२३/३७,दि.१६.१.२०२३. 
शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक 
३०/२०००” मधील कलम 3 (३) चार (फ) येथिल तरतूदीनुसार जिल्हा नियोजनाचा अनुभव 
असलेल्या श्री. परिणय फुके (माजी वि.प.स.) यांची “विशेष निमंत्रित सदस्य” म्हणून गोंदिया 
जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्‍ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, गोंदिया यांनी उपरोक्‍त 
आदेडा सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 

३. गोंदिया जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद विशेष निमंत्रित सदस्य यांची नियुक्‍ती 

पुढील आदेशा होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्ती रद्द होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर 

घडेल, तोपर्यंत अबाधित राहिल. 

8. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०१२०१४४४४४८०१६ असा 

आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


SANJEEV 

HARISHCHANDRA 

DHURI 38400766 

(सं.ह.धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. उप मुख्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, गोंदिया यांचे खाजगी सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२३/प्र.क्र. २/का-१४८१-अ 


५. मा. कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, महाराष्ट्र, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर 

८. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, गोंदिया 

९. उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, नागपूर विभाग, नागपूर 
१०. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, गोंदिया 

११. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गोंदिया. 

१३. निवड नस्ती, नियोजन विभाग, का-१४८१ अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


